राज्यातील आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषण कमी 
करण्याबाबत आढावा घेण्यासाठी व उपाययोजना 
सुचविण्यासाठी स्थापन केलेल्या कृती दल (टास्क 
फोर्स) चे अध्यक्ष यांना मंत्री पदाचा दर्जा देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. एबावि-२०२३/प्र.क्र.६८/का-५. 
नविन प्रशासकीय भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-४ ऑगस्ट, २०२३. 
वाचा- १)शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. शासाऊ-१०१०/प्र.क्र.९६/१०/साऊ,दि. 93.03.2092. 
२) शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्र.एबावि-२०२३/प्र.क्र.६८/का-५, दि.२०.०६.२०२३. 
३)झासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्र.एबावि-२०२३/प्र.क्र.६८/का-५, दि.२१.०७.२०२३. 

प्रस्तावना :- 

राज्यातील आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषणाच्या प्रकरणाच्या कारणांचा आढावा घेण्यासाठी तसेच 
सदर प्रकरणांवर विशेष लक्ष देण्यासाठी आढावा घेऊन उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने मा. श्री. दिपक 
सावंत, माजी मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील 
दिनांक २०.०६.२०२३ अन्वये कृती दलाची (टास्क फोर्स) स्थापना करण्यात आली आहे. सदर समितीचे अध्यक्ष 
मा. श्री. दिपक सावंत यांना मंत्री पदाचा दर्जा देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

राज्यातील आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषणाच्या प्रकरणाच्या कारणांचा आढावा घेण्यासाठी तसेच 
सदर प्रकरणांवर विशेष लक्ष देण्यासाठी आढावा घेऊन उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने गठीत केलेल्या 
कृती दलाचे अध्यक्ष मा. श्री. दिपक सावंत महोदयांना या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून मंत्री पदाचा दर्जा 
देण्यात येत आहे. 
२. मा. श्री. दिपक सावंत यांना या झासन निर्णयान्वये मंत्री पदाचा दर्जा दिल्यानंतर वित्त विभागाच्या 
उक्त वाचा क्र. १ येथील शासन निर्णयानुसार अनुज्ञेय असणा-या सोई- सुविधा पुरविण्याबाबत यथावकाऱा 
सूचना निर्गमित करण्यात येतील. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०८०४१६५६३८०५३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे. 


Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 
0=GO\ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, WL AS RAMDAS ५ 2 


EN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
b156fb408217396128e8dcaeed3f6fa70d9fd20 
bdd68b308614534, postalCode=400032, 


st-Maharashtra, 
ग्‌ H A K R serfalNumber=C8B1E52C5C4F922AB6EB7A0B44101C838 
‘AEA34F29FBFFOAEBE9D85C3DE3468C2, cn=VILAS 
RAMDAS THAKUR 
Date: 2023.08.08 16:51:24 +05'30' 
( वि.रा. ठाकूर) 
उप सचिव » महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांक:- एबावि-२०२३/प्र.क्र.६८/का.५ 


२) मा. सभापती / मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद मुंबई, 


AN 


मा. अध्यक्ष/मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई 


9८ 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


o~ 


५) मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


) 
) 
) 
) 
६) सर्वमा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 


&. 


मा. श्री. दिपक सावंत, माजी मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) 


(2 


मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 


vo 


१०) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 
११)आयुकक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२) सर्व सबंधित जिल्हाधिकारी 

१३) सर्व संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. 

१४) सर्व संबंधित जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (म. वबा. fa), जि. प. 

१५) संबंधित बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 

१६) निवड नस्ती (का-५). 


२|२ 


